पुर्णा प्रकल्पांतर्गत येलदरी धरणामुळे 
बाधित हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगांव 
तालुक्यातील पुनर्वसित गावठाणामधील 
नागरी सुविधा कामांना निधी उपलब्ध 
करुन देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२०/१८६/प्र.क्र.७४/र-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २५ मार्च, २०२१ 


वाचा - 
१) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र. आरपीए २००८/प्र.क्र.५५०/र-१, दि.०१.०८.२००९ 
२) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र. आरपीए ०१११/प्र.क्र.१८/र-१, दि. २८.०३.२०११ 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७/४/२०१५. 
शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र.पुनर्व-२०१९/३८७/प्र.क्र.९८/र-८, दि.४.३.२०२० 
शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६/०४/२०२० 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४/०५/२०२० 
उपआयुक्त (पुनर्वसन), विभागीय आयुक्‍त यांचे कार्यालय, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र.२०१९/ 
पुनर्वसन/ कक्ष-१/कावि-७८/२, दि.०५/१०/२०२० 
८) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१०/११/२०२० 
९) शासन शुध्दीपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०१/१२/२०२० 
प्रस्तावना- 
पुर्णा प्रकल्पांतर्गत येलदरी धरणामुळे बाधित हिंगोली जिल्हयातील सेनगांव तालुक्‍यातील 
पुनर्वसित गावांमधील नागरी सुविधा कामांना संदर्भाधीन क्र. ४ येथील आदेशांन्वये प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात आली आहे सदर प्रशासकीय मान्यतेनुसार निधी मागणी प्रस्ताव विभागीय आयुक्त, 
औरंगाबाद यांच्या कार्यालयाने संदर्भ H.9 अन्वये शासनास सादर केला आहे. 


tof 
4 
& 
9 


२. पुर्णा प्रकल्पांतर्गत येळदरी धरणामुळे बाधित हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगांव तालुक्‍यातील 
पुनर्वसित गावठाणांमधील नागरी सुविधा कामांना प्रशासकीय मान्यता रकमेच्या १०% निधी उपलब्ध 
करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय- 

३. त्यानुसार, पुर्णा प्रकल्पांतर्गत येळदरी धरणामुळे बाधित हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगांव 
तालुक्यातील पुनर्वसित गावठाणांमधील नागरी सुविधा कामासाठी एकूण रु.१०,६६,८८७/- एवढा निधी 
सन २०२०-२०२१ या चालू वित्तीय वर्षात खर्च करण्यास खालील अटीच्या अधीन राहून शासन मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२०/१८६/प्र.क्र.७४/र-८ 


वित्त विभाग क्र. विअप्र.२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दि.१७ एप्रिळ २०१५ 
अनुसार वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग तीन अनुक्रमांक ४ 
परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारांनुसार, पुर्णा प्रकल्पांतर्गत 
येलदरी धरणामुळे बाधित हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगांव तालुक्‍यातील पुनर्वसित गावठाणांमधील 
खालील विवरणपत्रात नमूद पूर्ण झालेल्या नागरी सुविधा कामाची देयके अदा करण्यासाठी योजनेंतर्गत 
सन २०२०-२०२१ या वित्तीय वर्षात BEAMS प्रणालीवर उपलब्ध तरतूदीतून रु.१०,६६,८८७/- (रुपये 
दहा लक्ष सहासष्ट हजार आठरो सत्त्याऐंशी फक्त) एवढा निधी "मागणी क्रमांक सी-१०, लेखाशीर्ष 
४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, ०१-मोठे पाटबंधारे-वाणिज्यीक, ००१- 
संचालन व प्रशासन, (00) (०३) इतर प्रकल्प, ५३ मोठी बांधकामे (४७०१-एच-७२७) 
(दत्तमत)(कार्यक्रमावरील खर्च) " या लेखाशीर्षाखाली विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांना उपलब्ध 
करुन देण्यात येत आहेः- 


अ.क्र oii कामाचे नांव वितरित निधी (रुपये) 
चिंचखेडा LED पथदिवे बसविणे ७२,४८६ 
१! प स्मशानभूमीस संरक्षक भिंत बांधकाम 88,609 
i LED पथदिवे बसविणे ७३,९८७ 
: i स्मशानभूमीरेड व संरक्षक भिंत बांधकाम परर. 
3 खैरी घुमट LED पथदिवे बसविणे ७३,४७५ 
स्मशानभूमीस संरक्षक बांधकाम १,००,००० 
त LED पथदिवे बसविणे ७२,९७१ 
उघडी गटार बांधकाम १,००,००० 
ह. | tere LED पथदिवे बसविणे ७४,४९१ 
स्मशानभूमीरेड व संरक्षक भिंत बांधकाम १२९९.८०८ 
एकूण - १०,६६,८८७ 


वित्तीय शिस्तीच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांनी खालील सूचनांची/अर्टींची काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी करावी. 
१) विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यांनी त्यांना या आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून संबंधित कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, हिंगोली यांचेकडे 
अर्थसंकल्प वितरणप्रणाली BEAMSEI तात्काळ वितरित करावा. 


२) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, हिंगोली यांनी या आदेशान्वये मंजूर केलेला निधी प्राप्त 
होताच नागरी सुविधा कामांची प्रलंबित देयके तात्काळ अदा करावीत, तदनुषंगाने HAGA sears 
शासन, विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी यांना सत्वर सादर करावा 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२०/१८६/प्र.क्र.७४/र-८ 


३) 


8) 


4) 


&) 


७) 


८) 


९) 


या AMG मंजूर करण्यात आलेला व प्राप्त झालेला निधी मंजूर नागरी सुविधा कामांवरच खर्च 
करण्यात यावा तसेच सदर निधी खर्च करताना मंजूर केलेल्या अनुदानापेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत 
जास्त खर्च होणार नाही याची कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 


मंजूर निधी शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय अन्य कामांवर खर्च होणार नाही याची संबंधित प्रकल्प 
अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी . 


सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्यलेखाशीर्ष मागणी क्र.सी-१०, ४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, ०१-मोठे पाटबंधारे- वाणिज्यीक, ००१-संचालन व प्रशासन, (००) (03) 
इतर प्रकल्प (कार्यक्रम), ५३ मोठी बांधकामे (४७०१-एच-७२७ (दत्तमत) या लेखाशीर्षातर्गत कोणताही 
निधी शिल्लक रहाणार नाही अथवा सदर आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित यंत्रणेच्या कोणत्याही 
Operational Bank Account /PLA (स्वीय प्रपंची खाते) मध्ये जमा करून ठेवण्यात येणार नाही, 
याची संबंधित यंत्रणेचे अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 


सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्यलेखाशीर्ष मागणी क्र.सी-१०, ४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, ०१-मोठे पाटबंधारे- वाणिज्यीक, ००१-संचालन व प्रशासन, (००) (03) 
इतर प्रकल्प (कार्यक्रम), ५३ मोठी बांधकामे (४७०१-एच-७२७) (दत्तमत) या लेखाशीर्षातर्गत एक 
वर्षापूर्वीचे कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही, याची संबंधित यंत्रणेचे अधीक्षक अभियंता व 
कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 


मुख्यलेखाशीर्ष मागणी क्र.सी-१०, ४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, 
०१-मोठे पाटबंधारे- वाणिज्यीक, ००१-संचालन व प्रशासन, (००) (03) इतर प्रकल्प (कार्यक्रम), ५३ 
मोठी बांधकामे (४७०१-एच-७२७) (दत्तमत) या लेखाठीर्षांतर्गत संबंधित संनियत्रण अधिकारी यांनी 
होणाऱ्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ठेवून शासनाच्या प्रचलित Sear पध्दतीनुसार ते महालेखापाल यांना 
सादर करावेत. TET या लेखाशीर्षाखाली होणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ, विनियोजन लेखे इत्यादि 
कामे संबंधितांनी प्रचलित पध्दतीप्रमाणे करावीत. 


यासंदर्भातील खर्च विवरणपत्रे अहवाळ शासनास न चुकता सादर करण्यात यावीत. वरील 
निधीसंबंधित खर्च ताळमेळाची विवरणपत्रे महालेखापाल कार्यालयाच्या Reconcillation Slip सह 
शासनास न चुकता सादर करावीत. 


संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी या आदेशान्वये वितरीत निधीचे उपयोजन प्रमाणपत्र 
UtilisationCertificate महाळेखापाल कार्यालय, संबंधित जिल्हाधिकारी/ विभागीय आयुक्‍त/शासनास 
तातडीने सादर करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२०/१८६/प्र.क्र.७४/र-८ 


qo) यासंदर्भातील लेखाश्रीर्षाखाली चालू वित्तीय वर्ष सन २०२०-२०२१ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या 
निधीच्या अनुषंगाने खर्चाचा विनियोजन लेखा संबधितांनी विहित काळावधीत शासनास सादर 
करावा. 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक: अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दिनांक ०४ मे, २०२० नुसार 
वित्त विभागाशी सल्लामसलत करण्यात आला असून, वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं- 
२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१०.११.२०२० व वित्त विभाग झासन शुध्दीपत्रक क्र.अर्थसं- 
२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०१.१२.२०२० मधील निर्देशास अनुसरुन प्रस्तुत शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥89॥॥॥(9५॥9.9०५.॥या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२५१८३४२८०८१९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Day: d Shankarappa Mi ॥ 


Daya n a n d DN: c=IN, o=Go' it Of Maharashtra, ou=REVENUE AND 


FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahi hi 
20=83 1ad18b348f1d88937e4f1 13316b4ad736a2c6a66b9 


S h a n ka fa p pa M u nj a | e pi 164047 10d: Dayanand Shankarappa Munjal 


(दयानंद शं. मुंजाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्‍त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन), औरंगाबाद विभाग,औरंगाबाद 
२. उप आयुक्त (पुनर्वसन), औरंगाबाद 
३. जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन उपसंचालक,हिंगोली 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, हिंगोली 
५. कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, हिंगोली 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी,कोल्हापूर 
९. जलसंपदा विभाग, कार्यासन मोप्र-२, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
१०.वित्त विभाग,कार्यासन व्यय-१०, अर्थसंकल्प-३, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
११.नियोजन विभाग,कार्यासन १४७५,मंत्रालय,मुंबई ३२. 
१२.महसूल व वन विभाग,कक्ष अधिकारी ब-१, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
१३.महसूल व वन विभाग ,पी.ए.सी.कार्यासन ,मंत्रालय,मुंबई ३२. 
१४.निवडनस्ती कार्यासन र-८,महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 


1 काया 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


